श्री. एस.डी.जोशी, पोलीस उपआयुक्त,बिनतारी संदेश, मुंबई यांना 
पुननियुक्‍ती देण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्र. रापोसे ३८०७/प्र.क्र. ५७३/पोल-१अ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. दिनांक : १३ फेब्रुवारी, २००८. 


बाचा :- पोलीस महासंचालक यांचे पत्र क्रमांक पोमसं/१/१०२०/पोउपआ बि.सं./२००७, दिनांक २३.१०.२००७ 


शासन निर्णय :- श्री. एस.डी.जोशी, पोलीस उपआयुक्त, बिनतारी संदेश, मुंबई हे दि. ३०.११.२००७ (म.नं.) पासून 
नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत. 
र. श्री/एस.डी.जोशी यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर राज्यात पोलीस अधीक्षक / पोलीस उपआायुक्‍त (अभियांत्रिकी), 
बिनतारी संदेश या संवर्गातील तीनही पदे (२ पदोन्नती व एक सरळसेवा) रिक्‍त झाली आहेत. पोलीस अधिक्षक , बिनतारी 
संदेश या पदाबर पदोन्नतीसाठी एकही अधिकारी सप्टेंबर २००८ पर्यंत उपलब्ध होणार नाही. सबब राज्यातील सर्च पोलीस 
ठाण्यांना उत्तम दळणवळण देण्याबाबतची बिनतारी संदेश विभागाची जबाबदारी पाहता श्री. एस.डी.जोशी यांना ते हजर 
झाल्याच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांच्या कालावधीसाठी पोलोस उपआयुक्त /पोलीस अधिक्षक (अभियांत्रिकी) बिनतारी 
संदेश या पदाबर पुनसियुक्‍ती देण्यात येत आहे. 
2. श्री. एस.डो.जोशी यांचे पुर्ननियुक्‍्तीनंतरचे वेतन, महाराष्ट्र नागरी Gar (निवृत्तीबेतन) नियम, १९८२ 
मधील नियम १५७ नुसार निश्‍चित करण्यात यावे. 
ड्‌. हा निर्णय, सामान्य प्रशासन बिभागाने त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२५५३, सा.प्र.बि--१३, दि.९४.११.०७ 
ब वित्त विभागाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.५४५/०७/सेवा-७, दिनांक ६.१२.२००७ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
षत सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या बेबसाईटबर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक 
सांकेतांक २००८०२१३१३२५२५००१ हा आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


(र.म. जाधव) . 
कार्यासन अधिकारी, गृह त्रिभाग,महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
अपर पोलीस महासंचालक व संचालक, पोलीस बिनतारी संदेश, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
महालेखापाल ( लेखा ब अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र - १, मुंबई - 
महालेखापाल ( लेखापरिक्षा ), महाराष्ट्र - १, मुंबई 
अधिदान ब लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
श्री. ra पोलीस उपआयुक्त, बिनतारी संदेश, मुंबई. (पोलीस महासंचालक यांच्यामार्फत) 
Fras नस्ती. 


